कामगार आयुक्त,मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
सहायक कामगार आयुक्त, गट-अ यांच्या 
सर्वसाधारण बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१२१/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


१) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 

२) शासन निर्णय क्र.बदली-२०१४/प्र.क्र.9७२/कामगार-८, दि.२८.०४.२०१४ 

३) शासन निर्णय क्र.बदळली-२०१४/प्र.क्र.३९५/कामगार-८, दि.२६.०२.२०१५ 

४ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या.१२, 
दि.२९.०७.२०२१ 


शासन निर्णय- 
कामगार आयुक्त, यांच्या आस्थापनेवरील सहायक कामगार आयुक्‍त, गट-अ संवर्गातील खाली 
नमूद अधिका-यांची नियतकालिक बदली करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-यांचे नाव व । सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदली नंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
पदनाम 

णि श्री. चे.बा.जगताप पुणे सहायक कामगार आयुक्‍त, ठाणे 
येथील श्री. अ.ल.डोके यांच्या 
पदोन्नतीने रिक्‍त झालेल्या पदावर 

२. श्री. प्रविण जाधव मुंबई सहायक कामगार आयुक्त, पुणे येथील 
श्री. आ. स. खरात यांच्या पदोन्नतीने 
रिक्‍त झालेल्या पदावर 

३. श्री. ग.स.शिदे मुंबई सहायक कामगार आयुक्त, पुणे येथील 
श्री. अभय गिते यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त 
झालेल्या पदावर 

४. श्री.अ. उ. कुटे अमरावती सहायक कामगार आयुक्‍त, ठाणे 
येथील रिक्‍त पदी 

२. संबंधित अधिका-यांना सदर आदेशान्वये कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी तातडीने बदलीच्या 

ठिकाणी रुजू व्हावे. 

३. "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधील कलम ४ व कलम ६ च्या परंतुकामधील तरतूदीन्वये 
सक्षम प्राधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन या बदल्या करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदळली-२०२१/प्र.क्र.१२१/कामगार-८ 


४. उपरोक्त अक्र.४ येथील नमूद शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१० अनुसार त्यांना नियमानुसार 
उपरोक्त नमूद अधिका-यांनी अनुज्ञेय असलेल्या पदग्रहण अवधीमध्ये बदलीच्या ठिकाणी रुजु व्हावे. 
अन्यथा या पदग्रहण अवधीच्या पदावर रुजु न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा 
अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९१८२१४५७८१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXAMANRAO 
DR. SHRIKANT छै 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
LAXAMANRAO © ९ ena 


ra, 
2.5.4.20=feb24b5f5d1512bb47f7baeSad1db4953358cd4 
3c999bdf0814c6bb78364d50a, cn=DR. SHRIKANT 


PULKUNDWAR ५५५५५०५, 
(SI. श्री. ल. पुलकुंडवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
४. कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन,ई-ब्लॉक, सी-२०,वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पुर्व, मुंबई 
५. अपर कामगार आयुक्‍त, कोकण विभाग,मुंबई/पुणे/नागपूर. 

६. कामगार उप आयुक्‍त (प्रशासन), मुंबई 

७. कामगार उप आयुक्त, अमरावती/ ठाणे/पुणे 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/ ठाणे/पुणे 

११.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२.संबंधित अधिकारी 

१३.निवडनस्ती/कामगार-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


